MARRI 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र .५] 


शके १ ९ ४१ 
सोमवार , दिनांक १० फेब्रुवारी २०२० : माघ २१ , 


[किंमत ०.०० रु . ] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


१ 


अधिसूचना 
आयुक्त परभणी शहर महानगरपालिका यांज कडुन 
परभणी शहर महानगरपालिका , परभणी पोटनिवडणूक - २०२० 


व दि .०७/ ०२/ २०२० रोजी झालेल्या मतमोजणीमध्ये प्रभाग क्र .१४ -अ मधुन 
परिशिष्ट - अ रकाना क्र .४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे उमेदवारांची निवड झालेली 
आहे . निवडुन आलेल्या उमेदवारांचे नाव प्रभाग निहाय परिशिष्ट -अ प्रमाणे 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९ ४९ मधील अनुसूचिचे प्रकरण -१ 
निवडणूक नियम -३ ९ ( २) व राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र क्र रानिआ / 
मनपा २०१ ९ / प्र.क्र .१३/ का . ५ दिनांक ०४/०२/२०२० व पत्र क्र.रानिआ/ 
मनपा -२०१८ / प्र.क्र .४४/ का .०५ दिनांक २८ / ०९ / २०१८ मधील परिछेद १२ 
( v ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार प्रसिध्द करित आहे . 


मा.राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र , मुंबई आदेश क्र.रानिआ/ 
मनपा २०१ ९/ प्र.क्र .१३ / का .०५ दि .०४/ ०२/ २०२० अन्वये परभणी शहर 
महानगरपालिका प्रभाग क्र .१४ - अ ची पोटनिवडणूक २०२० चा कार्यक्रम 
निश्चीत करण्यात आल्यानुसार दि .०६/ ०२/ २०२० रोजी झालेल्या मतदानामध्ये 


परिशिष्ठ - अ 


अ . 


राखीव जागेचा तपशिल 


निवडुण आलेल्या 


उमेदवाराचा पत्ता 


प्रभाग क्रमांक 
जागा क्रमांक 


क्र . 


उमेदवाराचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


१४ - अ 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


| खान शहेनाजबी अकबरखान 


शहागंज मजीद कालाबावर , 
परभणी 


ठिकाण : परभणी 
दिनांक : ०७/०२/२०२० 


( रमेश पवार ) 

आयुक्त , 
परभणी शहर महानगरपालिका परभणी 


. 


औ.भाग १ अ ( असा .) ०५ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , सोमवार १० फेब्रुवारी , २०२० : माघ २१ , 


शके १ ९ ४१ 


भाग १ - अ असाधारण 


२ 


नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका पोट निवडणूक २०२० 
करीता प्रभाग क्र .१३- ड च्या मतमोजणीचा निकाल दिनांक ०७/०२/२०२० 
रोजी जाहिर करण्यात आलेला आहे . 


अधिसूचना 
आयुक्त नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका यांज कडुन 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका पोट निवडणूक २०२० 

निवडणूक निकाल 


क्रमांक जा.क्र.नांवाशमनपा/निवडणूक / १००४ / २०२० नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्र . १३ - ड प्रभागासाठी निवडणूक घेण्याबाबत 
राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचेकडील पत्र क्र.रानिआ / 
मनपा -२०१९/ प्र.क्र .१३/ का -५ दिनांक ०४.०१.२०२० . अन्वये निवडणूक कार्यक्रम 
जाहीर करण्यात आलेला होता , त्यानुसार प्रभाग क्र .१३ च्या ०१ जागेसाठी 
दिनांक ०६/०२/२०२० रोजी पोट निवडणूक घेण्यात आलेली आहे . 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम चे अनुसूची ड प्रकरण १ 
निवडणूक नियम ३९ ( २) व मा.राज्य निवडणुक आयोग,महाराष्ट्र राज्य 
मुंबई यांचेकडील आदेश क्र.रानिआ /मनपा-२०१९ /प्र.क्र .१३/ का -५ दिनांक 
०४.०१.२०२० च्या निवडणुक कार्यक्रमानुसार निवडून आलेल्या महानगरपालिका 
सदस्यांची नावे, प्रभाग क्रमांक / जागा क्रमांक व उमेदवारांचा पत्ता आणि 
पक्ष या बाबतची माहिती मी , अरुण डोंगरे, आयुक्त ,नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपालिका,नांदेड याद्वारे खालील प्रमाणे प्रसिध्द करीत आहे . 


अनुसूची 


अ.क्र प्रभाग क्र जागा क्र . 
( १) ( २ ) ( ३ ) 


निर्वाचित सदस्यांचे नांव 

पत्ता 
( ४ ) 

( ५ ) 
अब्दुल गफ्फार अब्दुल सत्तार घर क्र . ९- २-३१५ , बिलाल नगर , नांदेड 


पक्ष 

( ६ ) 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 


१ 


१३ 


ड 


ठिकाण : नांदेड . 
दिनांक १०.०२.२०२० . 


( अरुण डोंगरे ) 

आयुक्त . 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. 


